महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन आदेशा 


संदर्भ : शासन आदेशा क्र.संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४), दि.०६.०२.२०२४. 


भारत निर्वाचन आयोग यांनी दि.२८.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये, लोकसभा-२०२४ ची 
निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या अनुषंगाने, राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय 
तसेच निवडणूक संबंधित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयातील Rat पदे तात्काळ भरण्याचे निदेश दिले 
आहेत. 
२. यास अनुसरून मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील रिक्‍त पदे भरण्यासाठी खाली 
नमूद केलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग 
यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी, महाराष्ट्र विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ¥(¥) व ४(५) नुसार अवर सचिव, कक्ष 
अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील एकूण ३० अधिकारी 
/कर्मचाऱ्यांची बदली सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आली आहे. 
३. या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांपैकी खालील अधिकाऱ्यांची सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात 
आलेली बदली प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क अधिकारी पदनाम कार्यरत विभाग 
/कर्मचाऱ्यांचे नाव 
1 १_| २ etl _) आ J 
१ श्री | aT. at. शेंडगे अवर सचिव महसूल व वन विभाग 
२ श्री ।स. शौ. सुतार कक्ष अधिकारी इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग 
श्री |वि.र. B ग्राम विकास विभाग 
श्री | दि.तु. कळविकट्टे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
4 श्री | के.ज. पाटील महसूल व वन विभाग 
& श्री रा. रा. Bese सहायक कक्ष य॒ शिक्षण व क्रीडा विभाग 
७ श्री श्री. पां. रेगे अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
८ श्री | अ. अ. थोरात निर्माण विभाग 
९ | श्रीमती | अ.भा. मनवे महसूल व वन विभाग 
१० श्री | प्र. प. राणे लिपिक- कृषि व पदुम विभाग 
११ श्री ।|ल.व.क्षीरसागर टंकलेखक नियोजन विभाग 
१२ | श्री ।बा.का. गुळे वित्त विभाग 
१३ श्री ।म. चा. arg सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 
१४ श्री | दि. सु. निमसे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 


४. तसेच खाली नमूद केलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मुख्य निवडणूक अधिकारी 
कार्यालयातील रिक्‍त पदे भरण्यासाठी निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग यांना 
उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांची महाराष्ट्र विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४ व ४(५) नुसार बदली, सामान्य 


प्रशासन विभागात करण्यात येत आहे. 


अ.क अधिकारी पदनाम कार्यरत विभाग बदलीनंतरच्या 
/कर्मचाऱ्यांचे नाव पदस्थापनेचा विभाग 
हिती २ ३ 1 छे 4 
१ श्री | भा.क. बनसोडे अवर सचिव | नगर विकास विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
२ श्री । दि.बा. राऊत कक्ष अधिकारी | ग्राम विकास व पंचायत | सामान्य प्रशासन विभाग 
राज विभाग 
३ | श्रीमती क.उ. कारंडे सार्वजनिक बांधकाम । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
४ श्री | अभा. गाडे सहायक कक्ष य शिक्षण व क्रोडा | सामान्य प्रशासन विभाग 
अधिकारी विभाग 
4 श्री । ए. शां. जाधव कृषि व पदुम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
६ श्री । वि.वा. जगदाळे उद्योग, ऊर्जा, कामगार | सामान्य प्रशासन विभाग 
व खनिकर्म विभाग 
9 श्री र.प्र.माने पाणी पुरवठा व स्वच्छता । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
८ श्री | जि.प्र. गोरे लिपिक- कृषिव पदुम विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
९ श्री र.वि. भोसले टंकलेखक नियोजन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
qo | श्री ।कु.शां. चव्हाण वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
११ | श्री | खं. ज. सोनकांबळे सामाजिक न्याय व | सामान्य प्रशासन विभाग 
विशेष सहाय्य विभाग 
१२ | श्री ।अ.र. बागवान सार्वजनिक बांधकाम । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 


षु. 


६. 


७. 


निवडणूकीचे कामकाज तातडीचे असल्याने परिच्छेद ४ मधील तक्त्यातील नमूद अधिकारी 
/ कर्मचाऱ्यांना, दि.२९.०२.२०२४ (म.नं) पासून सामान्य प्रशासन विभागात रूजू होण्यासाठी 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ सामान्य प्रशासन 
विभागात रूजू व्हावे. 
सदर आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे आदेशा निर्गमित 
करण्याची आवश्‍यकता नाही. 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, 
उपरोक्त अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे १ मार्च, २०२४ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या 
विभागातून अदा करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना AAT: जबाबदार धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 


८. सामान्य प्रशासन विभाग /आस्था-१ (का.१९) कार्यासनाने सदर अधिकारी /कर्मचारी 
विभागात रूजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रश्‍ा-१ (का.१४) कार्यासनास 
सादर करावी. 
९, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२९१२२१४४६९०७ हा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK प्यायचा 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 d6fa6f 
fe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899F 
46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


Date: 2024.02.29 12:32:35 +05'30' 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. व मु.नि.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह /उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व संबंधित अधिकारी /कर्मचारी (विभागामार्फत). 
निवडनस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


Lo fC नळ A -O 


0 (२ GS & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


